सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या 
संवर्गाची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूचीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र.क्र.१९६/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २४ ऑक्टोंबर, २०१७ 


वाचा : 
१) शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र.क्र.१९६/परि-४, 
दिनांक २३.१०.२०१७. 


शासन परिपत्रक:- 

सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.१९९५ ते ३१.१२.२०१० या 
कालावधीत कार्यरत असलेल्या अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०११ रोजीची व तद्‌नंतरची दिनांक 
०१.०१.२०१२, दि. ०१.०१.२०१३, दि. ०१.०१.२०१४, दि. ०१.०१.२०१५, दि. ०१.०१.२०१६ व 
दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची दि. २३.१०.२०१७ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. परंतू, सदर परिपत्रकासोबत जोडण्यात आलेल्या सेवाज्येष्ठता 
परिशिष्ठांची छाननी केली असता दि. ०१.०१.२०१५, दि. ०१.०१.२०१६ व दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची परिशिष्ठामध्ये टंकलेखन त्रुटी आढळून आल्या आहेत. 


२. सबब, उपरोक्त परिपत्रकातील दि. ०१.०१.२०१५, दि. ०१.०१.२०१६ व दि. ०१.०१.२०१७ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूचीबाबतची परिशिष्ठे रद्द करण्यात येत आहेत. सदर सेवाज्येष्ठता 
सूचीमधील त्रुटींची सविस्तर छाननी करुन याबाबत नव्याने दि. ०१.०१.२०१५, दि. ०१.०१.२०१६ व 
दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येईल. 


3: सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥/9590॥89.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७१०३११५४५१९७४२९ 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Madhukar Sarj hogare 
DN: c=IN, harashtra, ou=Home 


De rti t, stalCode=400032, ‘Mahi htt 
Ma d h 1 ka | 2. af 20: ती 5900994. 9792797926 बभडेक 7 
0d1a37dfe29dbc4be5d1¢827801 
H ialNumber=344b951816c517fcea0454e21d7fde25 
Sarjerao Ghogare ककरण क ccna 


hi 
Date: 2017.10.31 16:46:06 +05'30' 


(म. स. घोगरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


28 


प्रत, 
१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 


३. सर्व संबंधित अधिकारी (परिवहन आयुक्त कार्यालय यांच्यामार्फत). 


४. निवड नस्ती (परिवहन-४). 


